कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) यांना 
शाखा अभियंता (स्थापत्य) म्हणून 
दर्जोन्नती देण्याबाबत....... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्र. शाअद-२०२१/ प्र.क्र.१०९/आस्था-१, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक २५ मे, २०२२. 


वाचा: शासन निर्णय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, क्र. शाअद-२०२१/ प्र.क्र.१०९/आस्था-१, 
दिनांक 30.03.2022. 


शासन शुध्दीपत्रक- 


संदर्भाधीन दिनांक ३०.०३.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मुख्य अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर, अमरावती, कोकण व 
राष्ट्रीय महामार्ग, कोकणभवन, नवी मुंबई यांच्या अधिनस्त कार्यरत असलेल्या एकूण ९४ कनिष्ठ 
अभियंता (स्थापत्य) यांना, त्यासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मधील स्तंभ क्र. ६ मध्ये त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या दिनांकापासून शाखा अभियंता (स्थापत्य) म्हणून दर्जोन्नती देण्यात आली 
आहे. 


२. दिनांक 30.03.2022 रोजीच्या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या परिशिष्ट “अ” मधील 
अ. क्र. ५१ येथील श्रीमती सपना सुरेश बावीस्कर यांच्या नावासमोरील स्तंभ क्र. ६ येथील शाखा 
अभियंता दर्जा देय दिनांक १०.०४.२०२१ ऐवजी दिनांक ०१.०४.२०२१ असा वाचण्यात यावा. 


3. सदर शासन शुध्दीपत्रक शासनाच्या ७////.॥६॥१/959॥[॥9.9०५९.॥ या वेबसाईटवर 
उपलब्ध करुन देण्यात आले असून त्यांचा संगणक संकेतांक क्र. २०२२०५२५१६०८५०४९१८ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by SATISH KASHINATH HADPE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
SATISH KASHINATH लाक, 


be7815251636a62, 
ps ym=A0979EFOCFC5DCCD6992A46DF40B6E6F6DC18F48, 
H A D P E INumber=447C8B 11201 DB56E60BD92A6C6FB60347E6C16EC 
635920CC8EC2FA918E790339, cn=SATISH KASHINATH HADPE 


(सतिश का.हडप) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक. 
२. अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
३. श्रीमती सपना Bear बावीस्कर ,कनिष्ठ अभियंता व्दारा अधीक्षक अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नाशिक. 
४. प्रत, संग्रहार्थ-कार्यासन-आस्था-१. 


